वर्धा येथे नवीन एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प कार्यालयाकरीता आवशयक 
नवीन ०४ पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - 


१) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०८९/प्र.क्र.9९९/का.१५, 
दि.१५.०१.१९९२. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०११/प्र.क्र.२१२(भाग- 
२/का.१५, दि.१८.०६.२०१२. 
३) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५, 
दि.१६.०२.२०१९. 
प्रस्तावना - 
आदिवासी उपयोजनेच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन १९८३ मध्ये स्वतंत्र आदिवासी 
विकास विभागाची निर्मिती केलेली आहे. सद्यस्थितीत विभागांतर्गत एकूण २९ प्रकल्प कार्यालये 
कार्यरत आहेत. संदर्भाधीन क्र.०३ च्या शासन निर्णयान्वये वर्धा येथे नवीन एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आळी आहे. त्यानुसार प्रकल्प 
कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे आवश्‍यक असून, 
त्यापैकी ३१ पदे भंडारा, नागपूर, मुंबई व सोलापूर येथीळ एकात्मिक आदिवासी विकास 
कार्यालयाकडून वर्ग करुन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. तसेच चौकीदाराचे १ पद 
बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहे. प्रकल्प कार्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली 
उर्वरीत प्रकल्प अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय अधिक्षक व संशोधन सहायक ही ४ 
पदे नवीन निर्माण करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा कार्यालय 
सुरू करण्यात आले असून, त्याकरीता आवश्‍यक असलेली खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार ४ 
नवीन पदे निर्माण करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५ 


नवीन निर्माण करावयाच्या ४ पदांचा तपशिल खालील तक्त्यात नमूद केला आहे. 


पदनाम गट वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
(सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे) 
प्रकल्प अधिकारी अ S-20: रु. ५६१००-१७७५०० 1 १_| 
सहायक लेखाधिकारी ब 5-१५: रु. ४१८००-१३२३०० शिया 
कार्यालय अधिक्षक क 5-१४: रु. ३८६००-१२२८०० 1 १_| 
संशोधन सहायक क 5-१४: रु. ३८६००-१२२८०० | 
एकूण 1 ४ | 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद पदांच्या वेतनासाठी येणाऱ्या वार्षिक रु.२५,२५,६०४/- (अक्षरी रुपये 
पंचवीस लाख पंचवीस हजार सहाशे चार मात्र) इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरहू खर्च “मागणी क्र. टी-२, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातींचे कल्याण, ००१, संचलन व प्रशासन, (००)(०३) 
प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य) (२२२५ १०४३)” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतूदींमधून भागविण्यात 
येईल. 

३. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.४१४/आपुक, दिनांक २८.०८.२०१९ 
च्या मान्यतेनुसार तसेच नवीन पदनिर्मिती / व्यपगत झालेली पदे पुनरुज्जिवित करणे व 
आढाव्याबाबत दि. ०३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०१५४९४१४१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by GOVIND MAHADEO MAINKAR 


GOVIND MAHADEO :: —— 


Babe 120a0a967fe5ac93d28b63 146be4c3c432 


iber=301866cb28a1 09fa37f9b2b3be066426406ccfe599d4017F 


I 
M A | N KA R 33195279f8ae8c13, NA, jOVERNEMENT OF MAHARASHTRA, 
-GOVIND MAHADEO MAINKAR 


(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५ 


A 


. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo. sya, आदिवासी विकास, नाशिक 

११.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१२.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक / अमरावती / नागपूर 
१३.सर्व सह / उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 
१५.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१६.सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


